महाराष्ट्र राज्यातील आदिम जमाती (PVTG) 
(कातकरी, कोलाम व माडिया गोंड) करिता 
बहुउद्देशीय संकुल उभारणीकरिता सुसाध्यता 
तपासणेकामी नव्याने समितीची पुर्नरचना... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक आजसं २०२०/प्र.क्र.३८/बांव्यक 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ मार्च, २०२१ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्रमांक आजसं २०२०/प्र.क्र.३८/बांव्यक 
दिनांक २ फेब्रुवारी, २०२१ 
2) शासन पत्र क्रआजसं २०२०/प्र.क्र.३८/बांव्यक दिनांक १९/३/२०२१ 
(दिनांक १७/३/२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त) 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्यातील आदिम जमाती (PVTG) (कातकरी, कोलाम व मारीया गोंड) करिता 
रायगड जिल्हयात आवऱ्यक सोयी सुविधायुक्त बहुउद्देशिय संकुल उभारणीचा प्रस्ताव आदिवासी 
विकास विभागाचे स्तरावर विचाराधीन आहे. 
२. संदर्भिय क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये सदर प्रकल्पाची सुसाध्यता तपासणेकामी 
समिती गठीत करण्यात आली होती. यानुषंगाने मा. सचिव (आ.वि.) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
समितीच्या शासनस्तरावर ४ बैठकाही संपन्न झाल्या. संदर्भ क्र.२ च्या अनुषंगाने, सदर गठीत 
समितीमध्ये खालील सदस्यांचा समावेश करणेबाबत मा. सचिव महोदयांनी निर्देश दिले आहे. 
शासन निर्णय :- 

यानुषंगाने मा. सचिव (आदिवासी विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठीत समितीची नव्याने 
पुर्नरचना खाळीलनुसार करण्यात येत आहे :- 
अ.क्र. | अधिकारी/सल्लागाराचे नाव/पदनाम पदनाम 
| 285 . | सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय अध्यक्ष 
२. । सह सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय सदस्य 
३. श्री. ल.गो.ढोके, उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय | सदस्य 
४. । मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास | सदस्य 
विभाग, मंत्रालय 


५. | कार्यकारी अभियंता, सा.बां (आदिवासी) विभाग, ठाणे सदस्य 

६ श्री. सैफवान पटेल, Health Consultant, Quest सदस्य 

७. | श्रीमती आकांक्षा STAT, Education Consultant, Quest सदस्य 

८. | श्री. प्रदिप सकट, शबरी Consultant,Quest सदस्य 

९. | श्रीमती क्र्तुजा पडगावकर, 1311, Skilled Development, | सदस्य 
Quest 

| qo. | श्रीमती तन्वी करमरकर, PVTG Consultant, Quest सदस्य 


| “११६. | १. | प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण सदस्य सचिव 


शासन निर्णय HATH: आजसं २०२०/प्र.क्र.३८/बांव्यक 


२. उपरोक्त समितीमार्फत काही विशिष्ट क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्‍तींना बैठकीत बोलावयाचे 
झाल्यास त्यांना "विशेष निमंत्रित” म्हणून प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प, पेण यांनी बैठकीस आमंत्रित करावे. 
३. उपरोक्त समितीने सुसाध्यता तपासणेकामी आवश्‍यक कार्यवाही करुन शासनास 
वेळोवेळी अहवाल सादर करावा. 
छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०३२४१५४३०४३८२४ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Digitally signed by GAVIT BHAURAO RAGHUNATH 


GAVIT BHAURAO 9७५ saaunio Ractunaty CoN 
RAGHUNATH Date: 2021.08.24 15.50:18 +6590" 
(भा.र.गावित) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव 

२. मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव 

३. सचिव (आदिवासी विकास), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहाय्यक 
४. सह सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय 

५. उप सचिव (श्री. ढोके), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय 

६. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, मंत्रालय, मुंबई 

७. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

८. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे 

९. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण 

१०.अधीक्षक अभियंता, सा.बां (आदिवासी) मंडळ, नाशिक 

११.कार्यकारी अभियंता, सा.बां (आदिवासी) विभाग, ठाणे 

१२.श्री. सैफवान पटेल, Health Consultant, Quest 

१३.श्रीमती आकांक्षा शर्मा, Education Consultant, Quest 

१४.श्री. प्रदिप सकट, ठाबरी Consultant, Quest 

१५.श्रीमती त्रध्तुजा पडगावकर, TRTI, Skilled Development, Quest 
१६.श्रीमती तन्वी करमरकर, PVTG Consultant, Quest 

१७.निवडनस्ती (बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय 


पृष्ठ २ पैकी २ 


महाराष्ट्र शासन 


दूरध्वनी क्रमांक : २२०२३१४७ क्र. आजसं २०२०/प्र.क्र.३८/बांव्यक 

Email : ce.tdd-mh@gov.in आदिवासी विकास विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १९/३/२०२१ 


प्रति 
(१) श्री. भा.र.गावित, सहसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय 
(२) श्री. सु.अ.वांढेकर, मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आ.वि.वि, मंत्रालय 
(३) श्री. ल.गो.ढोके, उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय 
(४) श्री. शशिकला अहिरराव, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण 
(५) श्री. तृप्ती नाग, कार्यकारी अभियंता, सा.बां (आदिवासी) विभाग, ठाणे 


विषय :- मा. सचिव, आदिवासी विकास यांच्या अध्यक्षेखाली आयोजित महाराष्ट्र 
राज्यातील आदिम जमाती करिता (PVTG) (कातकरी, कोलाम व माडिया गोंड) 
बहुउद्देशीय संकुल उभारणीकरिता सुसाध्यता तपासणेबाबत बैठक 

संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र. आजसं २०२०/प्र.क्र.३८/बांव्यक दिनांक २/२/२०२१ 
२) शासन पत्र क्र. आजसं २०२०/प्र.क्र.३८/बांव्यक दिनांक 3/3/2029 


विषयांकित प्रकरणी, संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत समितीची बैठक 
मा. सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली (दालन क्र.१३५), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई 
येथे बुधवार दिनांक १७/३/२०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता आयोजित करण्यात आली होती. सदर 
बैठकीचे इतिवृत्त माहिती तथा आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी सोबत जोडून पाठविण्यात येत आहे. 


सोबत :- वरीलप्रमाणे 
शा > ध 
c ~ 


(सु.अ.वांढेकर) 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र हासन 
प्रत :- (१) मा. मंत्री/राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव 
(२) मा. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहाय्यक 
(३) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
(४) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे 
(५) अधीक्षक अभियंता, सा.बां (आदिवासी) मंडळ, नाशिक 


paar संग्रहार्थ 


3:॥बांव्यकक्ष'प्र.क्र.3४-2020 (आदिम जमाती- ९10-घरकुल Ato}. docx 11 


आ.वि.बि/बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष 


बैठकीचे इतिवृत्त 

राज्यात PVTG आदिवासी जमाती विभिन्न आदिवासी भागांमध्ये बने किंवा महसुली जमीनीवर 
विखुरलेल्या स्वरुपात वसलेली आहेत. आदिवासी जमातीची कुटुंबे ठराविक क्षेत्रामध्ये आढळून येत 
असल्यामुळे व ही क्षेत्रे अतिदुर्गम ब अविकसित अशा सीमा भागामध्ये असल्यामुळे या लोकांना 
जीवनावश्यक सोईसुविधा उपलब्ध होणे कठीण असते. या कुटुंबातील मुलांकरिता योग्य शिक्षण, त्यांचे 
आरोग्य तपासणी व योग्य उपचार, दैनंदिन आवश्यक खाद्य किंवा वापर वस्तुंचा पुरवठा, मनोरंजन व 
करमणूक, व त्यांचे उपजीविकेवर आधारित व्यवस्था इत्यादी एका ठराविक ठिकाणी स्थापित केल्यास या 
समाजाकरिता एकनिष्ठ भावनेसह प्रगती होणेस चालना मिळेल. याकरिता महाराष्ट्र राज्यातील आदिम 
जमाती (PVTG) (कातकरी, कोलाम व मारीया गोंड) करिता रायगड जिल्हयात ३७४३६ कुटुंबाकरिता 
आवश्यक सोयी सुविधायुक्त बहुउद्देशय संकुल उभारणीचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाचे 
स्तरावर प्रस्तावित/विचाराधीन आहे. 


२. आदिवासो विकास विभागाने दिनांक २.२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये बहुउद्देशीय संकुल 
उभारणीकरिता सुसाध्यता तपासणेकामी समिती गठीत केली आहे. सदर समितीची ४ थी बैठक 
मा. सचिव (आ.वि.) यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक १७/३/२०२१ रोजी सकाळी ११,३० बाजता सचिवांचे 
दालनात आयोजित करण्यात आली होती. ही बैठक संपन्न झाली. 


३. सदर बैठकोस खालील अधिकारी उपस्थित होते : 
१) श्रो. भा.र.गावित, सहसचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय 
२) श्री. सु.अ.वांढेकर, मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आ.बि.वि, मंत्रालय 
२) श्री. ल.गो.ढोके, उप सचिव, आदिवासी बिकास विभाग.मंत्रालय 
४) श्री. शशिकला अहिरराव, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी बिकास प्रकल्प, पेण 
५) श्री. एल.एस.सलामे, सहायक आयुक्‍त,आयुक्‍तालय, नाशिक 
६) श्रीमती गिरिजा गोडबोले, मानवसंशोधक (Anthropologist) 


४. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण यांनी मागील बैठकोच्या अनुषंगाने 
केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीस दिली. तसेच मुख्य अभियंता (बांव्यक), आदिवासी विकास 
विभाग यांनीसुध्दा सदरील जागेची पहाणी करुन याबाबत निरीक्षण टिप्पणी निर्गमित केलेली आहे. 
चर्चेअंती मा. सचिव (आदिवासी विकास) यांनी खालीलप्रमाणे निर्देश दिले :- 


(१) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण यांनी संबंधित ग्रामसाथी, त्या 
समाजातील सुशिक्षित व्यक्ती व आवश्यक त्या व्यक्तींसोबत एक कार्यशाळा (Workshop) AAT 
शेवटच्या आठवडयात आयोजित करावी. 


0:(बांव्यकक्ष'प्र.क्र.38-2020 (आदिम जमाती- PVIG-ERGo योजना).७०”& 69 


(२) दि.२.२.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार गठीत केलेल्या समितीत खालीप्रमाणे सदस्यांचा 
समावेश करावा :- 
(2) श्री. सैफवान पटेल, Health Consultant, Quest 
(2) श्रीमती आकांक्षा शर्मा, Education Consultant, Quest 
(3) श्री. प्रदिप सकट, शबरी Consultant,Quest 
(४) श्रीमती क्रतुजा TEMA, 11१11, Skilled Development, Quest 
(५) श्रीमती तन्वी करमरकर, PVTG Consultant, Quest 


(३) प्रकल्प अधिकारी यांनी मानवसंशोधकाच्या माध्यमातून (Anthropologist) बैठकोत 
दिलेल्या सुचनेनुसार प्रारूप अहवाल तयार करावा. 


(४) सदर प्रकल्पासाठी प्रस्तावित जागा आदिवासी विभागासाठी जिल्हाधिकारी यांचेकडून वर्ग 
करण्याची कार्यवाही प्रकल्प अधिकारी यांनी करावी. 


(५) पुढील बैठका या कोव्हिड-१९ चा प्रारदुभाव वाढत असल्याने online घेण्यात याव्यात. 


८, शेवटी उपस्थितांचे आभार मानून बैठक समाप्त झाल्याचे घोषित करण्यात आले. 


हित किकिकेहे 


डि ~*~, 
( सु.अ.वांढेकर) 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र शासन 


0:५बांव्यकक्ष'प्र.क्र.38-2020 (आदिम जमाती- ४४10-घरकुल योजना).०००५ 70 


